सहायक कार्यकारी अभियंता या 
संवर्गातून कार्यकारी अभियंता 


(स्थापत्य) 


या संवर्गात 


पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-११२४/ प्र.क्र.१११(२)/सेवा-१ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ - सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा, क्र.पदोन्न-११२३/प्र.क्र.२२०/सेवा-१, 
दि.२४.०७.२०२४. 


शासन Seat :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सहायक कार्यकारी अभियंता 
या निम्न संवर्गातील २१ अधिकाऱ्यांना संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 


या वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर आदेशातील काही अधिकार्‍यांच्या 


विनंतीनुसार तसेच, सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या नावासमोरील 
स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | वाटपझालेला | पदोन्नतीने पदस्थापना सुधारित पदोन्नतीने 

क्र महसूली विभाग पदस्थापना 

(१) (२) (३) (४) (५) 

i श्री. एकनाथ der) अमरावती ।कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, 

तळेले. जिल्हा परिषद (सा.बां) | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
विभाग, बुलडाणा. खामगांव, जि.बुलडाणा. 
(रिक्‍त पदी) 

२ | श्री. अक्षय दिलीप पगारे. नागपूर  ।कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, 
राष्ट्रीय महामार्ग | सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
विभाग, गडचिरोली. | क्र.१, चंद्रपूर. 

(रिक्‍त पदी) 
२. वर नमूद अधिकाऱ्यांना संदर्भाधिन शासन आदेश, दि.२४.०७.२०२४ मधील परिच्छेद क्र. ३ ते 


११ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती लागू राहतील. 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न-११२४/ प्र.क्र.१११(२)/ सेवा-१ 


3. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२५१८०७१०८५१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAY 
VASANTRAO KHARK 


(द. व. खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / छत्रपती 


संभाजीनगर / नांदेड / अमरावती / नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 


. सर्व संबंधीत अधिकारी यांना मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत, 

. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी,................ 

. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. अवर सचिव (प्रशा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. कार्यासन अधिकारी (सेवा-६ / संगणक कक्ष) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


